दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई अंतर्गत 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीचे दोन हफ्त्यांकरीता व 
वेतनाकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


१. शासन निर्णय क्र. चिएसो-२०१९/प्र.क्र.३९/का-१०, १८/०९/२०१९ 

२. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/का-०४, दि.११/०४/२०२२, दि.०२/०५/२०२२, 
दि.२७/०५/२०२२, दि.८/०७/२०२२, व दि.२२/०७/२०२२ 

३. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/चिऐसो/अनु / २०२२- 
२३/४७३१, दि.२७/०७/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसयाटी, मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये 
सातवा वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत. सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी 
कर्मचाऱ्यांना ५ समान हफ्त्यात वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता पर्यंत तीन 
हफ्ते वितरीत झाले असून दि चिल्ड्रे्स एड सोसयाटीच्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही एकही हफ्ता वितरीत 
MSS नसून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे दि 
चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे दोन 
हफ्त्यांकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या तरतूदीतून मागणी क्र.एक्स 
०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी 
संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षांतर्गत ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन) या बाबी खाली पुढील विवरणपत्रातील नमूद बाबींकरीता रकाना क्र.३ प्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः - बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
अ.क्र. निधीचे प्रयोजन वितरीत करण्यात 
येणारी तरतूद 
aa 2 3 
१. | दि विल्ड्रेेस एड सोसायटी, मुंबई येथील कर्मचाऱ्यांना सातवा १०५.७६ 
वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे दोन हफ्ते अदा करण्यासाठी 
अनुदान 
२. । दि विल्ड्रे्स एड सोसायटी, मुंबई येथील कर्मचाऱ्यांच्या १२६.६१ 
वेतनाकरीता अनुदान 
एकुण २३२.३७ 
२. सदर निधी झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित जिल्हा 


महिला व बाल विकास अधिकारी यांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा व संबधित 


जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्याच्या 


दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. उपरोक्तप्रमाणे 
विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास व संबधित 


जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०२१२१ ०३८२६३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


by Nilesh Janardan Patil 
it OF 
An 


. 
Nilesh 

Development Department, 
J a n a rd a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30c 
fe085ddbef06ea381e7e81401a472bbb 


Patil aed era hea 
( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

रः 


आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 


१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9४/का-०८ 
११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 
१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


